वर्ष ९ , अंक १ ] 


1198 ) 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग 

बुधवार , जानेवारी ४ , २०२३ / पौष १४ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक १ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


ग्राम विकास विभाग , 

बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 
दिनांक ०४ जानेवारी २०२३ . 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २६.०० 


आदेश 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीए -२०२३ / प्र.क्र .१ / पंरा - १. - ज्याअर्थी , ठाणे जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल दिनांक १४ जानेवारी २०२३ आणि ठाणे 
जिल्हा परिषदे अंतर्गत पंचायत समिती शहापूर , मुरबाड , कल्याण , भिवंडी व अंबरनाथ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त पंचायत समित्या ” 
असा करण्यात आला आहे ) यांचा कार्यकाल दिनांक ७ जानेवारी २०२३ रोजी संपुष्टात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष , उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती आणि उक्त पंचायत समित्यांचे सभापती , 
उप सभापती आणि सरपंच समितीचे सभापती पदे एकाचवेळी रिक्त होत आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२२ च्या आपल्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे की , जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विहित कालमर्यादेत घेणे शक्य नाही आणि राज्य शासनाला विनंती केली आहे की , संबंधित जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्यांवर प्रशासकाची नियुक्ती करावी ; 


( १ ) 


ज्याअर्थी , राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुका अद्याप जाहिर करण्यात आल्या नाहीत , त्याअर्थी , आता 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा ५ ) मधील कलम ९ १ ब व ७५ ब या कलमांन्वये प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व 
अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आणि उक्त पंचायत समित्यांचे संबंधित गट विकास अधिकारी यांना 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , जानेवारी ४ , २०२३ / पौष १४ , शके १ ९ ४४ 

- 


संबंधित पंचायत समित्यांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अनुक्रमे दिनांक १४ जानेवारी 
२०२३ व दिनांक ७ जानेवारी २०२३ पासून यथास्थिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष , उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती तसेच पंचायत 
समित्यांचे सभापती , उप सभापती व सरपंच समितीचे सभापती यांची पदे निवडणुकीद्वारे भरले जातील तोपर्यंत प्राधिकृत करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश कुमार , 

शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , जानेवारी ४ , २०२३ / पौष १४ , शके १ ९ ४४ 

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT , 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 

Fort , Mumbai 400 001 , dated 4th January 2023 

Order 

MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITI ACT , 1961 . 

No.ZPA - 2023 / C.R.1 / PR - 1 . 

Whereas , the term of Thane Zilla Parishad will expire on the 
14th January 2023 and that of Panchayat Samiti Shahapur , Murbad , Kalyan , Bhivandi and 
Ambarnath within Thane Zilla Parishad ( hereinafter referred to as " the said Panchayat Samitis ” ) 
is to expire on the 7th January 2023 ; 


And whereas , the office of the President , Vice - President and Chairman of Subjects Committees of 
Thane Zilla Parishad and Chairman , Deputy Chairman and Chairman of the Committee of Sarpanchs 
of the said Panchayat Samitis will become vacant simultaneously ; 


And whereas , the State Election Commission in its letter dated 4th February 2022 , stated that , 
it is not possible to conduct the Election of the Zilla Parishads and Panchayat Samitis within the 
stipulated time limit and requested the State Government to appoint the administrator on the said 
Zilla Parishads and Panchayat Samitis ; And as the State Election Commission has not declared the 
dates for the elections for Thane Zilla Parishads and the said Panchayat Samitis ; 


Therefore , in exercise of powers conferred by sections 91B and 75B of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , the Government of Maharashtra hereby 
authorise Chief Executive Officer of Thane Zilla Parishad , to exercise all the powers and perform all 
the duties of the Zilla Parishad and also authorise the Block Development Officers of the respective 
Panchayat Samitis within Thane Zilla Parishad , to exercise all the powers and perform all the 
duties of the respective Panchayat Samitis till the election of president , vice - president , chairman of 
subject committees of Thane Zilla Parishad and Chairman , Deputy Chairman and Chairman of the 
committee of Sarpanch of the the said Panchayat Samitis respectively . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJESH KUMAR , 

Additional Chief Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


